सन 2029-22 अर्थसंकल्पीय अनुदान 
मागणी क्र. जे-५, ७६१०- शासकीय 
कर्मचारी इत्यादींना कर्ज - 
(२०१)(००)(०१) घर बांधणी अग्रिम. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२२१/(१/प्र.क्र.०९ /पाच, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख : ३०जून २०२१ 


संदर्भ : 

१) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः - एचबीए१०८०/सीआर ४९२/जीईएन ५,दि. १.१.१९८१ 

२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः - अग्रिम १०९६/प्र.क्र.२६/९६/विनयिम, दि. १५.१०.१९९६ 

३) विधि व न्याय विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः - घबांअ१००१/९५(२)/का.पाच, दि. २३.०२.२००१ 
) 
) 


४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -घबांअ २०१२/प्र. क्र. ३०/२०१२/विनियम, दि. 20.02.2094 
५) शासन शुद्धीपत्रक वित्त विभाग क्रमांक-घबांअ २०१२/प्र.क्र.३०/२०१२/विनियम,दि.२९.०२.२०१६ 
६) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -घबांअ २०१९/प्र. क्र. १४/२०१९/विनियम, दि. ०२.०२.२०२१ 
शासन निर्णय :- 

विधि व न्याय विभाग मागणी क्र. जे-५, लेखाशिर्ष ७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे 
(२०१)(००)(०१)- घरबांधणी अग्निमे, अनिवार्य (७६१० ०४७२) (दत्तमत) खाली २०२१-२२ या वित्तिय 
वर्षाकरिता मंजूर अनुदानातून, यादी क्रमांकः “१ व २” मध्ये दर्शविलेल्या शासकीय अधिकारी/ 
कर्मचा-यांना घरबांधणी अग्निम या प्रयोजनासाठी अनुदानाचे वाटप करण्यासाठी सोबतच्या विवरणपत्र 
अ” मधील रकाना क्र. ३ मध्ये दर्शविलेल्या नियंत्रक अधिकारी यांना रकाना ४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
एकूण रु 92,90,00,000/- ( एकूण रु. बारा कोटी दहा लाख फक्त ) इतक्या निधीचे खालील 
अटींच्या अधीन राहून वितरण करण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 
अटी आणि शर्ती :- 
(१) हा निधी, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. घबांअ१०९९/प्र.क्र.२/९९/विनियम, दि. ८.७.१९९९ व 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. घबांअ१०८८/(१५५/विनियम, दि. ६.११.१९९०, शासन निर्णय वित्त 
विभाग क्र.घबांअ१०११/प्र.क्र.५६/२०११ / विनियम, दि.२७.२.२०१२, शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक 
घबांअ २०.१२/प्र. क्र. ३०/२०१२/विनियम, दि. २०.२.२०१५ व झासन निर्णय क्रमांक -घबांअ २०१९/प्र. 
क्र. १४/२०१९/विनियम, दि. ०२.०२.२०२१ तसेच मुंबई वित्तीय नियम, १९५९, नियम १३४, परिशिष्ट 
२६ मधील विहित नियम/अटींचे काटेकोरपणे पालन करुन वितरीत करण्याची दक्षता संबंधित नियंत्रक 
अधिकारी यांनी घ्यावी. घरबांधणी अग्निमाच्या रकमेचे वितरण आदेडा पारित करतांना संबंधित नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी वित्त विभागाच्या प्रचलित शासन निर्णय व नियमावलीतील तरतुदींच्या अनुषंगाने 
प्रस्तावाची परिपूर्ण छाननी करावी तद्‌नंतरच निधी वाटपाचे आदेश काढून कोषागारातून रक्‍कम 
आहरीत करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२२१/(१)/प्र.क्र.०९ /पाच, 


(२) प्रमाणित अग्रिम संबंधित अर्जदारास वितरीत करण्यापूर्वी अर्जदाराने सर्व बाबींची/कागदपत्रांची 
पूर्तता केलेली आहे व ते स्थायी असल्याची पूर्ण खात्री करुन घ्यावी. तसेच अर्जदार सेवानिवृत्त 
होण्यापुर्वी त्याच्याकडून मंजूर करण्यात आलेल्या संपूर्ण अग्रिमाची व्याजासह वसुली होईल याची 
दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 


(३) अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वित्तीय वर्षाचे अनुदान उपलब्ध असेपर्यंत या अग्निमास मंजुरी 
देऊन अग्निमाची रक्‍कम कोषागारातून काढण्यात यावी. तसेच कोषागारातून रक्‍कम काढल्यानंतर ती 
रक्‍कम तीन दिवसाच्या आत संबंधित अर्जदाराला देण्यात यावी. 


(४ बांधकामाखाली (Under construction) असलेल्या सदनिकेच्या खरेदीच्या प्रयोजनार्थ अग्निम 
घेतले आहे अज्ञा प्रकरणी अर्जदाराच्या घराचे बांधकाम विहित टप्प्यापर्यन्त पूर्ण झाल्याची खातरजमा 
नियंत्रक अधिकारी यांनी करावी व तद्‌्नंतरच दुसर्‍या व तिसर्‍या टप्यासाठी अनुदानाच्या 
मागणीसाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात यावा. ज्या अर्जदाराना ३ रा हप्ता/अंतिम हप्ता 
प्रमाणित करण्यात आला आहे, त्या अर्जदारांकडून नियमानुसार आवश्‍यक त्या संपूर्ण कागदपत्रांची 
पूर्तता करुन घेऊन नंतरच प्रत्यक्ष रक्‍कम प्रदान करण्यात यावी. 


(५) "जमीन खरेदी करुन घर बांधणे" या प्रयोजनासाठी अग्नरिमाचा पहिला हप्ता मंजूर केल्यानंतर 
दुसरा हप्ता मंजूर करण्याची शिफारस करण्यापूर्वी अर्जदाराच्या घराचे मंजूर आराखडे, स्थानिक 
प्राधिकरणाच्या मंजुरी आदेशाची प्रत व मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र 
बी-१ मध्ये अर्जदाराने भरुन दिलेल्या नोंदणीकृत गहाण खताची प्रत नियंत्रक अधिका-यांनी त्यांच्या 
अभिलेखात जतन करुन ठेवावी. घरबांधणी या प्रयोजनासाठी या ज्ञापनानुसार प्रमाणित करण्यात 
आलेल्या अग्रिम धनास प्रत्यक्ष मंजुरी देण्यापूर्वी अर्जदाराने मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट 
२६ मधील प्रपत्र बी-२ मध्ये भरुन दिलेल्या गहाण खताची प्रत नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या 
अभिलेखात जतन करुन ठेवावी. ज्या अर्जदारांना हप्त्याने अग्रिम प्रमाणित करण्यात आले आहे, अशा 
अर्जदारांकडून त्यांना मिळालेल्या अग्निमाची वसुली, त्यावरील व्याजाची वसुली मुंबई वित्तीय नियम, 
१९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील तरतूदीनुसार प्रकरणपरत्वे करण्यात यावी. 


(६) " तयार घर खरेदी" या प्रयोजनासाठी अग्निम प्रमाणित करण्यात आलेल्या अर्जदारांकडून मुंबई 
वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र ए-२ मध्ये करारनाम्याची प्रत भरुन घेण्यात 
आल्यावरच अग्रिमाची रक्‍कम प्रत्यक्षात अदा करण्यात यावी. तयार घर खरेदी (जुने अथवा नवे) या 
प्रयोजनासाठी अर्जदारास शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक घबांअ १०८७/(४६५)/विनियम, दिनांक 
६.११.१९९० मधील विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून व त्यामध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे सादर केलेली 
आहेत, याची खात्री झाल्यावरच अग्निम मंजूर करण्यात यावा. तसेच नियंत्रक अधिकारी यांनी जुने 
तयार घर/नवीन तयार घर याबाबत अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून खरेदीचे करारपत्र स्विकारताना ते 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२२१/(१)/प्र.क्र.०९ /पाच, 


योग्य ते मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भरुन दुय्यम निबंधक, महसूल व वन विभाग यांच्याकडे 
संबंधितांकडून नोंदणी (Registration) केले असल्याबाबतची शहानिशा करावी. 


(७  "घरखरेदीसाठी/घरबांधणीसाठी वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड" या 
प्रयोजनासाठी अग्रिम प्रमाणित करण्यात आले आहे, अशा अर्जदारांकडून अग्निम मंजुरी पूर्वी त्यांच्या 
कर्ज व शिलकीबाबतचे संबंधित वित्तीय संस्थेने दिलेले अलीकडील प्रमाणपत्र घेऊन त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष 
शिल्लक कर्जाइतकेच अग्निम मंजूर करावे. 


(८) जर काही कारणास्तव अग्निम मंजूर करण्यात येत wo तर तसे शासनास त्वरीत 
कळविण्यात यावे. तसेच प्रमाणित अग्निमापेक्षा कमी रक्‍कम मंजूर करण्यात येत असेल तर तसेही 
समुचित तपज्ञीलासह तात्काळ कळविण्यात यावे व प्रमाणित अग्निमाची उर्वरित रक्‍कम या विभागास 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे (805) तात्काळ परत करण्यात यावी. 


(९) घरबांधणी अग्निम मंजुरी आदेश काढतांना सदर सदनिकेचा वा घराचा विमा शासकीय विमा 
निधीकडेच उतरवावा अशी अट आदेशात नमूद करावी व त्याचे काटेकोरपणे पालन होईल, याची 
दक्षता घ्यावी. तसेच सदर मंजुरी आदेशाची प्रत विमा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, गृहनिर्माण भवन, 
म्हाडा, २६४, पहिला मजला, वांद्रे (पूर्व) मुंबई-४०० ०५१ यांनाही माहितीसाठी अग्रेषित करावी. 


(१० प्रत्येक नियंत्रक अधिकारी यांनी उद्दीष्ट निहाय केलेला दर महिन्याचा प्रत्यक्ष खर्च हा 
महालेखापाल यांच्या लेख्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या खर्चाशी तंतोतंत जुळण्यासाठी 
http://agmaha.cag.gov.in या वेबसाईटवर दरमहा मासिक खर्चमेळाचे काम ऑनलाईन करण्यात 
यावे व पडताळणी केलेल्या खर्चाचे मासिक विवरणपत्र रिकंसिलीएडान Hess Rows प्रत्येक 
महिन्याच्या Io तारखेपर्यंत या विभागाच्या कार्यासन ५/२४ कडे परस्पर पाठविण्यात यावे. 


(११ अर्जदारास ज्या प्रयोजनासाठी अग्निम मंजूर करण्यात आले आहे, त्याने त्याच प्रयोजनासाठी त्या 
रकमेचा विनियोग करण्यात आला असल्याच्या विनियोग प्रमाणपत्राची मूळ प्रत मंजुरी अधिका-यांनी 
त्यांच्या अभिलेखात ठेवून दुय्यम प्रत शासनास पाठवावी. तसेच, प्रमाणित केलेल्या रकमेचा विनियोग 
विहित कालावधीत न झाल्यास प्रमाणित रक्‍कम त्वरीत शासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी. 


(१२) यादी क्रमांक २ व ४ मधील अर्जदार मागासवर्गीय असल्याची सेवापुस्तक किंवा जातीच्या 
दाखल्याच्या आधारे खात्री करुन घेतल्यानंतरच घरबांधणी मंजुरीचे आदेश काढावेत. सदर बाब १५ 
दिवसात पूर्ण न झाल्यास प्रमाणित रक्‍कम शासनास परत करण्यात यावी. जेणेकरुन सदर रक्‍कम 
इतर पात्र अर्जदारास वितरीत करणे शक्य होईल. जर काही कारणास्तव अग्रिम मंजूर करण्यात येत 
नसेल, तर, तसे शासनास त्वरीत कळविण्यांत यावे. तसे न झाल्यास यासंर्दभात उद्भवणा-या 
अनियमिततेस संबंधित नियंत्रक अधिकारी जबाबदार राहतील याची कृपया नोंद घ्यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२२१/(१)/प्र.क्र.०९ /पाच, 


(१३) संबंधित अधिकारी आपल्या कार्यालयातून बदलून दुसरीकडे गेला असल्यास, अर्थसंकल्पिय 
वित्तीय प्रणालीवर Authorisation Slip काढण्यापूर्वी, त्याबाबतचा तपशील शासनास कळविण्यात 
यावा. तद्नंतर, त्या अनुषंगाने, प्रणालीवर प्राधिकृत करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये शासनाकडून 
आव्यक ते बदल करण्यात आल्यानंतरच देयक तयार करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही संबंधित 
नियंत्रक अधिकारी यांनी करावी. 


(१४. घरबांधणी अग्निमाच्या मुद्दलाची परतफेड "घरबांधणी अग्रिम -७६१०-शासकीय कर्मचारी 
इत्यादिना कर्जे-२०१, (00)(09) घर बांधणीसाठी आगाऊ रकमा (७६१०५०१५)” या जमा शीर्षाखाली 
आणि व्याज “००४९-व्याज जमा-८००-इतर जमा (०१) (४४) () घरबांधणीसाठी आगाऊ रकमा 
(००४९१७३८) शासकीय कर्मचा-यांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज ४४ (१) घरबांधणी अग्निम" या जमा 
शीर्षाखाली जमा करण्यात यावे. 


(१५ या शासन निर्णयान्वये प्रमाणित करण्यात आलेल्या अग्निमावर वित्त विभागाने वेळोवेळी निश्चित 
केलेल्या/करण्यात आलेल्या दरानुसार व्याजाची आकारणी करण्यात यावी. सोबतच्या यादीतील 
अर्जदारानी प्रमाणित केलेले घरबांधणी अग्रिम हे संबंधित अर्जदाराच्या कार्यालय प्रमुख /नियंत्रक 
अधिकारी यांनी केलेल्या शिफारशीवरुन प्रमाणित करण्यात येत आहे. त्यामुळे वित्त विभागाने 
निश्चित केलेल्या नियमांच्या अधीन राहून अग्निमाचे वितरण करणे व ती वसूल करणे याची सर्वस्वी 
जबाबदारी ही संबंधित कार्यालय प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


(१६ ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना मंजूर करण्यात आलेल्या घरबांधणी अग्निमाबाबत त्यांच्या 
सेवापुस्तकात नोंद घेण्यात यावी. नोंद घेतलेल्या सेवापुस्तकाच्या पृष्ठाची छांयाकिंत प्रत शासनास 
सादर करण्यात यावी. 


(१७ सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी ,उपळेखाशीर्षनिहाय व उद्दिष्टनिहाय मासिक खर्चाचे नियोजन 
करुन अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे ( BDS) तरतुदीचे वाटप "आहरण व संवितरण अधिका-यांना" 
करावे. सदर अनुदानातून केला जाणारा खर्च मासिक निधी विवरणपत्रानुसार संगणकीय अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीद्वारे (BEAMS) दरमहा त्या त्या महिन्याचा खर्च त्याच महिन्यांमध्ये करण्यात यावाव तो 
मंजूर तरतुदींच्या मर्यादेत करण्यात यावा. 


(१८) या बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक जे-५, ७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्ज 
(दत्तमत) (२०१)(००)(०१)-घरबांधणी अग्निमे अनिवार्य (9७६१० ०४७२) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


(१९) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम (भाग-२), दि. १७ 
एप्रिल २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका -१९७८, भाग पहिला, उप 
पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२२१/(१)/प्र.क्र.०९ /पाच, 


विभाग-१ मधील अ.क्र.११, मुंबई वित्तिय नियम - १९५९ मधील नियम क्र.१३४ अन्वये प्रशासनिक 
विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन प्रधान सचिव व विधि परामर्शी विधि व 
न्याय विभाग यांच्या मान्यतेने तसेच वित्त विभागाने त्यांचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक 
४८६/२०२१/व्यय-५, दिनांक ०१ जून २०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन हा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


२० सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६३०१४३६१९५४१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, त 
Akusing Narshi Vasave BM On ag it Neen मिच Cone 2 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU 
= Law and Judiciary Department 
Date: 2021.06.30 14:47:31 +05'30' 


(आ.न.वसावे) 
सह सचिव , महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र :- विवरणपत्र -अ* आणि 'यादीक्र.१व२ 


प्रति, 

१. प्रधान सचिव व विधी परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

२. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई (२ प्रती). 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई (२ प्रती). 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र -२, नागपूर (२ प्रती). 

६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -२, नागपूर (२ प्रती). 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई 

९. सह सचिव,(प्रशा) विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०.महाप्रबंधक,(वित्त व अंदाज),उच्च न्यायालय,अपिळ शाखा, मुंबई 

११.नगर दिवाणी व सत्र न्यायाधीश, मुंबई 

१२.धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालय 

१३.मुख्य महानगर दंडाधिकरी यांचे कार्यालय,एस्प्लनेड मुंबई 

१४.मुख्‌य न्यायाधीडा लघुवाद न्यायालय, मुंबई 

१५. प्रबंधक (प्रशा),उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद 

१६. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, (कार्यासन- ८/कार्यासन-५), मंत्रालय मुंबई 

१७.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीठा , (ठाणे/रायगड-अलिबाग/नाशिक/नंदुरबार/जळगाव/धुळे/ 
अहमदनगर/पुणे/सातारा/सांगली/सोलापूर/कोल्हापूर/औरंगाबाद/परभणी/उस्मानाबाद/ 
लातूर/अमरावती/यवतमाळ/बुलडाणा/चंद्रपूर/नागपूर/गडचिरोली) 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२२१/(१)/प्र.क्र.०९ /पाच, 


१८.जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/रायगड-अलिबाग/नाशिक/नंदुरबार/जळगाव/धुळे/ 
अहमदनगर/पुणे/सातारा/सांगली/सोलापूर/कोल्हापूर/औरंगाबाद/परभणी/उस्मानाबाद/ 
लातूर/अमरावती/यवतमाळ/बुलडाणा/चंद्रपूर/नागपूर/गडचिरोली) 

१९.कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (अर्थसंकल्प ७ व १०/व्यय-५) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

२०.कार्यासन अधिकारी ( कार्या -२३ व कार्या-२४), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०03२. 

२१. निवड नस्ती (कार्यासन- ५), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


Sheet3 


विवरणपत्र "अ 
शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. AAT १२२१/(१)/प्र.क्र.०९ /का. पाच, दि. ३० जून २०२१ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 


CO Code मंजूरी /नियंत्रक अधिकारी वितरीत करण्यात आलेले 
घरबांधणी अग्रीम (रुपये) 
२ 


किड कळती र a कळत 
सह सचिव,(प्रशा) विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई २१७६६३२५ 


सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, का.०८ मंत्रालय, मुंबई 


महाप्रबंधक ,(वित्त व अंदाज),उच्च न्यायालय,अपिळल शाखा, मुंबई ४३९२५०६ 


प्रमुख न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई 


मुख्य महानगर दंडाधिकरी यांचे कार्यालय,एस्प्लनेड मुंबई 


oa 

: 

धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालय 
1 ७ | मुख्य न्यायाधीश लघुवाद न्यायालय, मुंबई 
जज 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जळगाव 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे 
1 १७ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीहा, सातारा 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सांगली 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सोलापूर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, कोल्हापूर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद 
गि && प्रबंधक Sed न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद 


Sheet3 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, उस्मानाबाद ६००००० 


२५ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर 
२६ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अमरावती ५६४४६१ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यवतमाळ पु५५२६८१ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गडचिरोली ९००००० 


Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 


k In N l hi DN: CN = Akusing Narshi Vasave, C = IN, S = 
A US g a Ss Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
Vas ave OU = Law and Judiciary Department 


Date: 2021.06.30 14:47:08 +05'30' 
(आ.न.वसावे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 2 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२२१/(१)/प्र.क्र. ०९/का. पाच, ३० जून २०२१ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 


यादी_क्र_01 


अर्जदाराचे नाव 


मंजूरी अधिकारी 


अनुज्ञेय अग्रिम | मंजूर करावयाचे 


हप्ता/एक रकमी 


श्री. जितेंद्र शामकांत वारेशी सहायक कक्ष अधिकारी 


श्रीमती. आरती भाऊ सांवत सहायक कक्ष अधिकारी 


महाप्रबंधक,(वित्त व अंदाज),उच्च 
न्यायालय,अपिल शाखा, मुंबई 


महाप्रबंधक,(वित्त व अंदाज),उच्च 
न्यायालय,अपिल शाखा, मुंबई 


गृहकर्ज परतफेड 


गृहकर्ज परतफेड 


२२११३०० 


२१८१२०६ 


एकरकमी 


एकरकमी 


. अमित रमेश परदेशी 


श्री. अभिजीत धोंडीराम अनाप 


नगर दिवाणी व सत्र न्यायाधीश, मुंबइ 


धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबइ 
कार्यालय 


गृहकर्ज परतफेड 


गृहकर्ज परतफेड 


१५००००० 


३८१४९३६ 


एकरकमी 


श्री. केलास भिकाजी महाले 


. सुमित विजयकुमार जोशी 


धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबइ 
कार्यालय 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा 


गृहकर्ज परतफेड 


गृहकर्ज परतफेड 


३९८५३५४ 
३७३४१८३ 


श्रीमती एम.डी.चराटे सह दिवाणी न्यायाधीठा 
(वरिष्ठ स्तर) 

सचिव जिल्हा सेवा 
प्राधिकरण ठाणे 


श्री.एम.आर.देठापांडे 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 


गृहकर्ज परतफेड 


गृहकर्ज परतफेड 


१०००००० 


२१९२०५३ 


. योगेश मनोहर सिरसाळकर 


श्रीमती. शुभदा सुनिलराव कुलकर्णी 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्याया 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
पालघर 


तयार घर खरेदी 


गृहकर्ज परतफेड 


१०२९८२० 


२०००००० 


१०२९८२० 


एकरकमी 


.एम.एम.राव 


श्री. विठ्ठल निवृत्ती केदार 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
रायगड अलिबाग 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक 


गृहकर्ज परतफेड 


गृहकर्ज परतफेड 


४५८५०००० 


४५८५००० 


१३५२००० 


एकरकमी 


श्री. योगेश सुरेश निबांळकर 


. संजय उखा सोनवणे 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
जळगाव 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जळगाव 


गृहकर्ज परतफेड 


गृहकर्ज परतफेड 


१३४३००० 


११३९००० 


१३४३००० 


१६ 


श्री. भरत नामदेव थोरात 


श्री. सुनिल सुदाम वाघ वाहन चालक 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धुळे 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर 


गृहकर्ज परतफेड 


तयार घर खरेदी 


२३०८५८३ 


१५००००० 


२३०८५८३ 


१५००००० 


एकरकमी 


Page 1 


BIA भाऊसाहेब आठरे 


. गणेश नरहरीराव डांगे 


यादी_क्र_01 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 


अहमदनगर 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 


अहमनगर 


गृहकर्ज परतफेड 


धरबांधणी 


एकरकमी ।|नियमानुसार 
१०३५६७३ १०३५६७३ 


४४९७०० 


३०% पहिला 
ह्प्ता 


.सुजीत .बी . पाटील 
श्रीमती सुजाता बाळकृष्ण साळु ०खे 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सातारा 


गृहकर्ज परतफेड 
गृहकर्ज परतफेड 


४३५०००० 


४८८८८२ ४८८८८२ 


एकरकमी 
एकरकमी 


श्रीमती. वीणा विश्वास नेरुरकर 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 


eT, सातारा 


गृहकर्ज परतफेड 


एकरकमी 


११३११८० ११३११८० 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश गृहकर्ज परतफेड एकरकमी 

कोल्हापूर २३६६९१७ २३६६९१७ 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश गृहकर्ज परतफेड एकरकमी 

कोल्हापूर २७५५००० २०९७६३१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, तयार घर खरेदी 
औरंगाबाद 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
औरंगाबाद 

सरकारी वकिलांचे कार्यालय,उच्च 

न्यायालय,खंडपीठ, औरंगाबाद 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , घरबांधणी 

परभणी 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, परभणी 


. गणेश धोंडीराम जाधव 


श्रीमती. अपर्णा सुधीर Hered 


. प्रदिप बाळासाहेब जोशी 


१३७९००० १३७९००० 


. सिराजखान माजीद पठाण गृहकर्ज परतफेड 


१४७९९८१ 
तयार घर खरेदी एकरकमी 


२०००००० 


१४७९९८१ 


. संकेत सतिषराव भालेकर 


२०००००० 


. पठाण अजीज खान उस्मान खान ४०% दुसरा हप्ता नियमानुसार 


१४४०००० ५७६००० 


. विरभद्र दत्ता पांचाळ 
४२१२०० 


.अतुल किशनराव फुलपगार प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, परभणी |घरबांधणी 


५७०००० 


.नरहरी हरीपंत देशमुख 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
उस्मानाबाद ६००००० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, २८.२% पहिला 
अमरावती ५६४४६१ हप्ता 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी 
७९११८८ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , गृहकर्ज परतफेड एकरकमी 
नागपूर ३७५०००० 

(रु. पाच कोटी नव्याण्णव लाख अठ्ठावीस हजार दोनशे अठ्ठेचाळीस फक्त) ५९९२८२४८ 


. ए.यु.भालचक्र 


. अविनाश प्रकाडाराव खाटवकर 


. अभिजीत WRT देशमुख 


Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 


Aku Si ng Nars h | Vasave DN: CN = Akusing Narshi Vasave, C = IN, S = Maharashtra, 


O = Government Of Maharashtra, OU = Law and Judiciary 
Department 
Date: 2021.06.30 14:46:48 +05'30' 
(आ.न.वसावे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 2 


यादी क्र.२ मागास (वर्ग-१,२,३ चे अधिकारी/कर्मचारी ) 
शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. TAT १२२१/(१)/प्र.क्र. ०९/का. पाच, ३० जून २०२१ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 


अ.क्र. अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन अनुज्ञेय । मंजूर करावयाचे | हप्ता/एक शेरा 
अग्रिम अग्रीम रकमी 


जगन्नाथ प्रकाड पाटील सहायक विधि-नि - सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी |नियमानुसार 
अवर सचिव मंत्रालय ट मुंबई (9000000 (9000000 


श्री. जगन्नाथ a q ; 

श्रीमती. दिपा.स.जाधव सहायक कक्ष अधिकारी | सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।|नियमानुसार 
श्री. पुष्पेंद्र सिंग मंगलसिग राजपुत सहा.प्रार्पकार-नि.अवर | सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी |नियमानुसार 
A os 


. किरण बाबू कांबळे लिपिक टंकलेखक घरबांधणी नियमानुसार 
२६००००० १०४०००० 


षु श्री. केलास संजय औटी सहायक (विधि) सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी |नियमानुसार 
0 ee eee ee 
& श्री. रजनीकांत म जाधव सहायक विधि सल्लागार -| सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, |घरबांधणी 
५०००००० १५००००० 
श्री. किशोर परबत गायकवाड लिपिक टंकलेखक सरकारी वकील उच्च न्यायलय, |।घरबांधणी 
क त = 44:42 ॥ ee 
२०००००० ६००००० 


श्रीमती. मानसी महेश कोर लिपिक टंकलेखक मुख्य न्यायाधीश ,लघुवाद न्यायाधीश ।गृहकर्ज परतफेड एकरकमी |नियमानुसार 
| 
महेश प्रकाश सोनावणे लघु लेखक (उच्च श्रेणी) | मुख्य महानगर दंडाधिकरी यांचे |गृहकर्ज परतफेड Reet | नियमा गतत 


श्री. q व 
श्री. पुरूषोत्तम पांडुरंग चेदवणकर  ।|लिपिक टंकलेखक मुख्य महानगर दंडाधिकरी यांचे |तयार घर खरेदी एकरकमी नियमानुसार 
कार्यालय,एस्प्लनेड मुंबई १३४०००० १३४०००० 
२ श्रीमती. सोनल रवि शिंदे लिपिक टंकलेखक मुख्य महानगर दंडाधिकरी यांचे ।गृहकर्ज परतफेड एकरकमी |नियमानुसार 


Page 1 


=.) 
qq 


g 


pe) 
re 


-0 
mn 


-o ae) 
vo “ 


A) 


A) A 
x“ an A 


A A me) 
Oo 0 aN 


A 
ws 


श्री. सुरेश बालाजी राष्ट्रकुट 


श्री. SST अजुर्न ठाकूर 


अमोल चंद्रकांत ढुमणे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, |तयार घर खरेदी 
पुणे २०००००० 
टा याचा जिल्हा न्यायाधीठा 


श्री 
श्री 


श्री. राहूल सोमजी शिंदे 


श्री. सदाशिव तुळशीराम वाघ 


श्री. राकेश अरुण देवरे 


श्री. मुकेश सुभाष BRIS 


वरिष्ठ लिपिक 


भूषण महादेवराव काळे दिवाणी न्यायाधीश 
श्री. जगन्नाथ शेषराव भास्कर कनिष्ठ लिपिक 


श्री. हरीडा शांकर Tel वाहनचालक जिल्हा व सत्र न्याया! 
सांगली 


श्री. हेमंत परशुराम शिदे 
श्रीमती मनिषा हरमेश शामनानी 


श्रीमती किरण विजय थोरात 


बेलिफ 
लिपिक 
लिपिक 
लिपिक 
लिपिक 
लिपिक 


यादी_क्र_2 


धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, |घरबांधणी 
मुंबई 


१9००००० 


घरबांधणी 
१५००००० 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नंदुरबार 


awa a , गृहकर्ज परतफेड 


सांगली 


२०००००० 


= 
१०००००० 
गृहकर्ज परतफेड 
| so 
गृहकर्ज परतफेड 
anne 
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, |गृहकर्ज परतफेड 


प्रबंधक (प्रशा),उच्च न्यायालय,मुंबई, |गृहकर्ज परतफेड 
खंडपीठ औरंगाबाद 
८८४७५६ 
८४७७०८ 
१२७८२७७ 
११९०९०८ 
१४७२९७३ 


& 


जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 
कोल्हापूर 


प्रमुख 

प्रमुख ear, 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
सोलापूर 

प्रमुख | 

प्रमुख 9 


प्रबंधक (प्रशा),उच्च न्यायालय,मुंबई, |गृहकर्ज परतफेड 
खंडपीठ औरंगाबाद 


प्रबंधक (प्रशञा),उच्च न्यायालय,मुंबई, |गृहकर्ज परतफेड 
खंडपीठ औरंगाबाद 


प्रबंधक (प्रशा),उच्च न्यायालय,मुंबई, |गृहकर्ज परतफेड 
खंडपीठ औरंगाबाद 


प्रबंधक (प्रशा),उच्च न्यायालय,मुंबई, |गृहकर्ज परतफेड 
खंडपीठ औरंगाबाद 


Page 2 


५१०००० 


४५०००० 


२०००००० 


२०००००० 


१०००००० 


१११९४२४ 


१८७५००५ 


२६०५०३९ 


८८४७५६ 


८४७७०८ 


१२७८२७७ 


११९०९०८ 


१४७२९७३ 


३०%  ।नियमानुसार 
पहिला हप्ता 


नियमानुसार 


एकरकमी ।नियमानुसार 


एकरकमी |नियमानुसार 


एकरकमी |नियमानुसार 
एकरकमी [aaa 
एकरकमी ।नियमानुसार 


एकरकमी [aaa 


एकरकमी |नियमानुसार 


एकरकमी |नियमानुसार 


एकरकमी |नियमानुसार 


एकरकमी |नियमानुसार 


एकरकमी |नियमानुसार 


यादी_क्र_2 
२६ ।श्री. व्यंकट नारायण चाटे बेलिफ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, |घरबांधणी ४०% नियमानुसार 


परभणी दुसरा हप्ता 
१४४०००० ५७६००० 


२७ श्री. दिलिप शिवाजीराव लोहोकरे बेलिफ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशा, |घरबांधणी ३रा हप्ता | नियमानुसार 
२८  ।|श्री. रविंद्र पुंडलिकराव बावस्कर बेलिफ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीहा, |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी |नियमानुसार 
२९ श्री. कुणाल जयंतराव खरवडे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र saree, ।गृहकर्ज परतफेड एकरकमी |नियमानुसार 


& 


& 


३० श्री. आशिष डि मारगोडे सह दिवाणी न्यायाधीडा | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, ।गृहकर्ज परतफेड एकरकमी |नियमानुसार 
यवतमाळ ३१५४५८७ ३१५४५८७ 

३१ ail. सचिन चक्रधर बिडकर कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीहा, ।तयार घर खरेदी एकरकमी ।नियमानुसार 
बुलडाणा १७००००० १७००००० 

३२ श्री. निलेश कमलाकरराव अंबारे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीहा, ।गृहकर्ज परतफेड एकरकमी |नियमानुसार 
चंद्रपुर १३००००० १३००००० 


३३ श्री. आंनदराव क्रूषी भडके न्यायाधीडा प्रमुख जिल्हा व सत्र rarer, ।घरबांधणी 
: गडचिरोली 
३०००००० ९००००० 


(सहा कोटी दहा लाख एकाहत्तर हजार सातऱी बाव्वण फक्त) शिश 


Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 


Ss 


& 


Akusli Ng N ars hi DN: CN = Akusing Narshi Vasave, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
Vasave OU = Law and Judiciary Department 


Date: 2021.06.30 14:46:27 +05'30' 


(आ.न.वसावे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 3 


